सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट- 
a (राजपत्रित) पदावरील सविस्तर 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२६१/सेवा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- २८जुले,२०२३. 


वाचा:- १. सा.बां.वि, शासन आदेशा क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि.०७.१०.२०२१. 
२. शासन ज्ञापन क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/सेवा-२, दि.२५.०४.२०२३. 
३.सा.बां.वि, शासन आदेशा क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/सेवा-२, दि.३०.०६.२०२३. 


शासन आदेठा :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.०७.१०.२०२१ रोजीच्या शासन आदेशान्वये श्री.मोहिद्दीन चॉंदसाहेब 


शिकलगार, सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांची सन-२०१९-२०२० च्या निवडसूचीतून उप विभागीय अभियंता 


(स्थापत्य) पदावर तदर्थ पदोन्नती देऊन त्यांची सविस्तर पदस्थापना उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


सार्वजनिक बांधकमा विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली होती. 


२. सदर पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणेबाबत संदर्भ क्र.२ येथील शासन ज्ञपानान्वये श्री.शिकलगार 


यांना अंतिमत: सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. सदरहू मुदतीत श्री.शिकलगार हे हजर न झाल्याने 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये श्री.शीकलगार यांची उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावरील 


पदोन्नती रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची खाली दर्शविल्याप्रमाणे सविस्तर पदस्थापना करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र भियंत्यांचेनावव पदनाम | aT CTT 
| १_| २ ३ 
१. । श्री.मोहिद्दी Teed | सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर अं सा.बां.मंडळ, 
शिकलगार, गडचिरोली अंतर्गत विशेष प्रकल्प विभाग, सिरोंचा अंतर्गत 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ | विशेष प्रकल्प उप विभाग, सिरोंचा येथील Raa पदी. 
(स्थापत्य) 


३. संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर नियुक्‍्ती/पदस्थापना दिलेल्या 


अभियंत्यास/कर्मचाऱ्यांस नवीन नियुक्तीच्या जागी तात्काळ हजर करून घ्यावे. तसेच, संबंधीत 


शासन आदेश क्रमांकः पदस्था-२०२३/प्र.क्र.२६१/सेवा-३ 


अभियंत्यास/कर्मचाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर करून घेण्यात आले, याबाबत 


शासनास doser3.owd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडी त्वरित कळवावे. 


४ संबंधीत अभियंत्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 


तसेच, म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम-३०(सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या 


कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 


कर्मचाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे पदस्थापना झालेल्या 


कर्मचाऱ्यांचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. संबंधीत अभियंत्यास/कर्मचाऱ्यास कळविण्यात येते की, सदरहू पदस्थापनेच्या आदेशानुसार 


तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली/पदस्थापना 


रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे 


उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१३१०४६२११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DATTATRAY ON oo GEREN OF HaHa PU 


2.5.4.20=d598800bebSed37ae09d78fff0592 1827 123426ec3977 


7476478ce183be979d, 
V A S A N T R A (0 p: ym=CFE26382E86BS5A65A 1 5535D568FBA76EABCAQ44E 


serial INumber=6BAEF5SAD6F77A3A40CCCC3E9DDOFS0E344AB8, 


K H A R K E wee DATTATRAY VASANTRAO- 
(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा.बां,), मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सा.बां.वि.)/सचिव(रस्ते/सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि.मंत्रालय, 
मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर/ मुंबई. 
५. सह सचिव (सेवा), सा.बां.वि.मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व संबंधीत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांक: पदस्था-२०२३/प्र.क्र.२६१/सेवा-३ 


सर्व संबंधीत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
. कार्यासन अधिकारी सेवा-२, सा.बां.वि.मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संबंधीत कर्मचारी (ई-मेल द्वारे). 
११. कार्यासन सेवा-३, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


